महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 
मुंबई - ४००० ३२ 
दूरध्वनी क्र. ०२२-२२८३१९८४ Email ID : 9७0॥७.॥6४/6॥1॥॥8-॥1(010.1) 


धारिका क्र.:-संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४ /म-७ दिनांक-३१ मार्च,२०२४ 


विषय:-नागपूर विभागातील पेंच उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत बीड चिचघाट, सिहोरा, 
माथनी व बाबदेव उपसा सिंचन योजनांच्या तातडीच्या आवश्‍यक 
कामांकरिता निधी वितरित करण्यास मंजूरी देणेबाबत 

संदर्भ:- (NAAT निर्णय क्र.एससीवाय-२०१९/प्र.क्र.१६३/म-७,दि.२६.०७.२०१९ 

२)झशासन निर्णय क्र.एससीवाय-२०१९/प्र.क्र.१६४/म-७,दि.२६.०७.२०१९ 

३)झशासन निर्णय क्र.एससीवाय-२०१९/प्र.क्र.१६५/म-७,दि.२६.०७.२०१९ 

SSI निर्णय क्र.एससीवाय-२०१९/प्र.क्र.२३२/म-७,दि.२६.०७.२०१९ 


( 
( 
( 


ज्ञापनः- 

संदर्भाधिन दि.२६.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयाव्दारे “नागपूर विभागातील पेंच उपसा 
सिंचन प्रकल्पांतर्गत बीड चिचघाट, सिहोरा, माथनी व बाबदेव उपसा सिंचन योजनांच्या 
तातडीच्या आवश्‍यक कामांकरिता निधी वितरित करण्यास मंजूरी देणेबाबत” प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णय मधील अनु.क्र.४ नुसार जलसंपदा विभागाने 
त्यांचेकडीळल स्थायी धोरणानुसार या कामासाठी निधीची आवश्‍यकता उद्धवल्यानंतर निधीची 
मागणी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे करावी, तदनंतर या विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन 
दिल्यानंतर सदर निधी अंमलबजावणी यंत्रणेकडे सुपूर्द करण्याबाबत नमूद केले आहे. 
त्यानुसार जलसंपदा विभागाने विभागास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नागपूर 
विभागातील पेंच उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत बीड चिचघाट, सिहोरा, माथनी व बाबदेव उपसा 
सिंचन योजनांच्या तातडीच्या आवश्‍यक कामांकरिता सन-२०२४ च्या अर्थसंकल्पिय 
अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर रु.४८.७८ (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी अठ्ठयाहत्तर 
लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. हा निधी ब-१/म-११ कार्यासनाने जलसंपदा विभागाच्या (॥०७॥॥॥-| )वितरीत करावी. 
३. या कामावर होणारा खर्च मागणी क्र.सी-९, मुख्य लेखाशिर्ष ४२५०,इतर सामाजिक सेवा 
यावरील भांडवली खर्च-१०१,नैसर्गिक आपत्ती-(००)(०५), दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना 
अंतर्गत नागपूर विभागात उद्भवलेल्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी उपसा सिंचन विषयक 
योजना (कार्यक्रम)-३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर),संगणक संकेतांक क्रमांक (४२५०ए०४३) या 
लेखाशिर्षाअंतर्ग सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून 
करण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४ /म-७ 


४. लोकसभा निवडणूकीसाठी सध्या लागू असलेल्या आदर्श निवडणूक आचार संहितेच्या 
तरतूदीचे उल्लंघन होणार नाही, याची संबंधीतांनी दक्षता घ्यावी. 

५. सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक क्र.६६५५,दि.३०.०३.२०२४ दिलेल्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०३३११४३४०१७८१९ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RELIEF AND 


GO! 
SANJAY AUDUMBAR ल 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc 


64d 138630b9c76ae7a2, pi ICode=400032, st=Maharasht 
D H A R U R KA R INumber=FCF7172A73579B34F A622983D8FB647780F BEF 

1D35A1CA975955EB9193F3F800, SANJAY AUDUMBAR 

DHARURKAR 

Date: 2024.03.31 14:47:10 +05'30' 


(संजय धारुरकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
3) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
४) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल-२ (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७) वित्तिय सल्लागार व सहसचिव, मदत व पुनर्वसन, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय,मुंबई 
८) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 

१०) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण मंडळ, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, पेंच पाटबंधारे विभाग, नागपूर 

१२)कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३)कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) कार्यासन (ब-१, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय 

१५)कार्यासन (म-११), महसुल व वन विभाग, मंत्रालय 

१६) निवड नस्ती (कार्यासन-म-७) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


